आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करिता इंग्रजी माध्यमांच्या 
आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम अंतर्गत 
निधी वितरण. (४२२५ ०५३२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६० / कार्यासन-६ 
मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
२) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. प.स्कुल- 
२०१९/प्र.क्र.१९/ का.६(७)/५४५, दिनांक 23 जानेवारी, २०२३. 
३) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. शहाआझा-२०१९/प्र.क्र.३२५/का.१३-अ, दिनांक 
२६ फेब्रुवारी, २०२२ 

४) शासन निर्णय आ.वि.वि.समक्रमांक दि.२४.११.२०२२ 

५) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र. MAT २०१९/प्र.क्र. ३२५(भाग-१)/का. १३ 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक, टि-६ 
लेखाशिर्ष ४२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याणावरील भांडवली खर्च 
(09)(04) इंग्रजी माध्यमांच्या आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम (४२२५ 0432), ५३ मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली रु. २५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. यामधून संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
शासन निर्णयान्वये नवापुर येथील इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळेच्या शालेय इमारत,मुला-मुलींचे वस्तीगृहे 
याबांधकामासाठी रु.१५०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता एकलव्य मॉडेल 
रेसिडेंशियल स्कुल, बोरगांव बाजार व अहेरी येथील इ.१ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यासाठी शाळेय इमारतीच्या 
झालेल्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांच्याकडून संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ४२ टक्के मर्यादेतील उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/ कार्यासन-६ 


शासन निर्णय:- 
इंग्रजी माध्यमांच्या आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम (४२२५ ०५३२),या अंतर्गत बाब क्र.५३- मोठी 
बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.९००.०० लाख 
(अक्षरी रुपये नऊ कोटी फक्त) इतका निधी (१ एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुल, बोरगांव 
बाजार.जि.गोंदिया व (२) एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुल अहेरी.जि.गडचिरोली येथील इ. १ली ते ५ 
वी च्या विद्यार्थ्यासाठी शाळेय इमारतीच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च भागविण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर वितरीत निधीमधून झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
विहीत प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 
३. वित्त विभागाच्या वेळोवळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र. १ मधील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१३३१३०८१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VUESING 


FATTESING 


VASAVE य 
(वि.फ.वसावे) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा .मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिवमुंबई ,मंत्रालय ,यांचे स्वीय सहाय्यक ,आदिवासी विकास विभाग , 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर 

५. वित्त विभाग १४ व्यय /१९ -अर्थसंकल्प)), मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई . 

७. महालेखापाल १ लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र/(लेखापरिक्षा)/२, मुंबई.नागपुर/ 
é 
8 


Cc AW A -5 


. कार्यासन क्र .93, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई .४०००३२ - 
निवड नस्ती (६.का), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


